“स्वातंत्याचा अमृत eI” या 
कार्यक्रमांतर्गत,महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था, 
कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर असलेल्या मौजे 
ताथवडे, ता.मुळशी, जिल्हा पुणे येथील जमिनीवर 
यशादामार्फत प्रेक्षागृहाच्या (Convention Centre) 
बांधकामाकरीता पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभागाने उपलब्ध केलेला निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मधोस २०२२/प्र.क्र.१५८/२२/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, 2023 
वाचा: १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मधोस-२०१७/प्र.क्र.०४/१७/१२-अ, दि. ७ जुलै २०१७. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मधोस-२०२२/प्र.क्र.१५८/२२/१२-अ, दि. २७ मार्च, २०२३. 
३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग विभाग, संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४१३(भाग-१)/आ/ सां.का. ४, 
दि. २८ मार्च, २०२३. 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मधोस-२०२२/प्र.क्र.१५८/२२/१२-अ, दि. २९ मार्च, २०२३. 
५. शासन शुद्धीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग विभाग, संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४१३(भाग-१)/आ/ सां.का. ४, 


दि. २९ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना: स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत यशदा येथील प्रेक्षागृहाच्या बांधकामाकरिता रु. ३६.११ कोटी 
इतक्या रकमेच्या अनुषंगाने विहीत कार्यपद्धतीनुसार प्राप्त झालेल्या मान्यता विचारात घेऊन तसेच सांस्कृतिक कार्य 
विभागाच्या दि. १७.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या निदेश्ानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये “मागणी क्र. झेडडी-२, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 
संस्कृती प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३)(०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम(कार्यक्रम) 


(२२०५३७३३), ५०, इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 

त्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने सांस्कृतिक कार्य विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या 
शासन निर्णयान्वये सदर निधी वितरीत करण्यास मान्यता व साप्रविच्या संबंधित अधिका-यास नियंत्रण अधिकारी व 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत नमूद केले होते. 


सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील नमूद आदेशानुसार 


साप्रविच्या अधिनस्त “मागणी क्र. ए-०९, ४०७००३४७”, ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त निधी वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोस २०२२/प्र.क्र.१५८/२२/१२-अ 
संदर्भाधीन क्रमांक ५ CARI शुद्धीपत्रकाअन्वये सामान्य प्रशासन विभागामध्ये कार्यरत नियंत्रण अधिकारी व आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांना कोषागारात देयक सादर करून निधी आहरित करण्यास्तव नियंत्रण अधिकारी व आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यास अधिनस्त राहून सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अधिनस्त असलेल्या संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय या कार्यालयाच्या दि. २९.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये 
यशदा, पुणे या संस्थेतील प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखाधिकारी, यशदा, पुणे 
(२२०१०००१२१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे सदर निधी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संद्रभाधीन क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद “मागणी क्र. ए-९, मुख्य लेखाशिर्ष ४०७०, इतर 
प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली खर्च-००३ प्रशिक्षण (००)(०२) महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेकरिता प्रशासकीय इमारत 
बांधकाम कार्यक्रम (४०७० ०३४७)-५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाऐवजी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नमूद 
लेखाशिर्षान्वये यशदा, पुणे यांच्या घोषित केलेल्या नियंत्रण अधिका-यांकडे निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. २९.०३.२०२३ अधिक्रमीत करणे 


क्रमप्राप्त आहे. 
शासन निर्णय: 


सांस्कृतिक कार्य विभागाचे शासन शुद्धीपत्रक दि. २९.०३.२०२३ विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन 


विभागाचा दि. २९.०३.२०२२३ अन्वये निर्गमित केळेला शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


2. सदर aN निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४०३१२२२५३७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAUMUDI RAVINDRA MARGAJ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86b41f0c8c4d9cee4d4b8d9e6a2f78b63ed85082bb42fbb6 18ff 
074d97dd8622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


RAVINDRA MARGAS ‘itis saxon mare 
(कौमुदी मरगज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोस २०२२/प्र.क्र.१५८/२२/१२-अ 


३. मा.मंत्री (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

६. महासंचालक, यडादा, पुणे 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९. नियोजन विभाग, (का. १४४३/१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

१०. वित्त विभाग (व्यय-४/१५) (अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई 

११. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
१२. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
१३. सह सचिव कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवडनस्ती कार्यासन-१२-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


